महाराष्ट्र WE प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी 
गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून 
मुख्याधिकारी, गट-अ/ सहायक आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात 
नियमित करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जुले, २०२३. 


संदर्भ- नगर विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४, दि.१८.०४.२०२२. 


शासन आदेशा:- 
खालील नमुद अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन आदेशान्वये मुख्याधिकारी गट-ब/ सहायक आयुक्‍त, गट-ब (एस-१५ 
रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ/सहायक आयुक्‍त, गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) या सवंर्गात 
निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. सदर तदर्थ पदोन्नती मुख्याधिकारी, गट-अ/सहायक आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गातील नियमित पदोन्नती कोट्यातील उपलब्ध रिक्‍त पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव 
१. | श्री.संजीव नि.ओहोळ 


२. | श्री.रामदास तुकाराम कोकरे 

३. | डा.जयश्री रविंद्र काटकर-बोराडे 
४. | ALAA कासम प्यारेवाले 

५. | श्रीमती वंदना मनीराम गुळवे 

६. । श्रीमती सुप्रिया व्यंकटराव टवलारे 
७. | श्री.सागर सुनिल घोलप 

८. | श्री.सिध्दार्थ भगवान मेश्राम 

९. | श्रीमती टिना चंद्रकांत गवळी 
| १०. | श्रीमती नंदा यादवराव गायकवाड 
११. | श्रीमती संगिता दिगंबर नांदूरकर 
१२. | श्रीमती वसुधा वेजीनाथ कुरणावळ 
१३. | श्रीमती पल्लवी अविनाहा शिरसाठ 
१४. | श्रीमती प्रज्ञा ऱॉकरराव पोतदार 
१५. | श्रीमती हेमलता पुंडलीक डगळे 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 
(१ मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तसेच सामान्य 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ असलेल्या 
न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित करण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२३०७२५१५०२१८४३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
C 000 uae 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2F5f69a709a20ae44 
'3e1b0d4450728d0, postalCode=400032, 


डॉ ht 
serialNumber=55FDD77FA8877B50FD 182206F763C590C 
30CE698809F79D37B 145FD63E375059, cn=C PRIYANKA 


Date: 2023.07.25 15:03:40 +05'30" 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले ) 
शासनाच्या उप सचिव 

प्रति, 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

सर्व संबंधित विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक. 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक. 

सर्व संबंधित नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष. 

सर्व संबंधित नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी. 

सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब 
प्रतिलिपी, 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 

निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


